महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँकॅडमी आणि इंडियन 
मेडिएझन सेंटर व ट्रेनींग इन्स्टिटयुट, उत्तन, 
जिल्हा ठाणे येथील आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ मार्च, २०१९. 


पहा- १) महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँरकेडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेंनीग इन्स्टिटयुट, 
उत्तन, जिल्हा ठाणे यांचे पत्र क्र.एमजेए/यु/२२६/२०१९, दि. २९.०१.२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना : 
उप संचालक, महाराष्ट्र ज्युडिशियळ अकॅडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेनींग 


इन्स्टिटयुट, उत्तन, जिल्हा ठाणे यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ 


देण्याची विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१९ 


ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँर्केडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व 


Sa इन्स्टिटयुट, उत्तन, जिल्हा ठाणे येथील ५१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते 
g 


दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँर्केडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेनींग इन्स्टिटयुट, उत्तन, 


जिल्हा ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ मध्ये दर्शविलेल्या एकुण ५१ अस्थायी 


पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (०५) (०१) न्यायिक अधिकारी 


प्रशिक्षण संस्था (संकेतांक क्रमांक २०१४ ०२०७) ०१ वेतन" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


वतो त्या SURANGA सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजुर होणा-या अनुदानातुन भागविण्यात 


यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का- नऊ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०३१३१८२२१२३८१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gh Shyamkant Kaloti 
arash 
iment, pr ICode=400032, 


Amogh are 
Shyamkant er cae 
Kaloti Sti ae 
(अ. ऱ्या. कलोती) 
प्रति, विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) सह संचालक, महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँरकेडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेंनीग 
इन्स्टिटयुट, उत्तन-गोराई रोड, भाईदर (प), उत्तन, जिल्हा ठाणे ४०११०६. 
3) महाळेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, 
8) महालेखापाल-एक (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 


७) वित्त विभाग व्यय-५, 
८) विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्रमांक न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का. नऊ 
दिनांक : ११ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट "अ' 
महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँर्केडमी आणि इंडियन मेडिएडन सेंटर व Sh इन्स्टिटयुट उत्तन, जिल्हा ठाणे 


पद निर्माण करण्यात आलेल्या 
शासननिर्णयांचा क्रमांक व दिनांक 


संचालक जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
र 
9 


६ | संचालकांचे स्वीय सचिव 

निवडश्रेणी लघुलेखक) 

आय.टी. प्रकल्प 

व्यवस्थापक व निदेशक 

८ | *कक्ष अधिकारी जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. 39 ऑगस्ट, २००९ आणि 

न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 

दि.०४.०९.२०१८ 


९ | लेखा अधिकारी शिका आ 
a [फा 
| ११ | सहाय्यक ग्रंथपाल 


१३ | *सहाय्यक जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २००९ आणि 
न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 
दि.०४.०९.२०१८ 


१५ | वाहन चाळक न्याअप्र १५१४/प्र.क्र.०२/का-९, 
| : विग 
१६ | शिपाई जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१.०८.२००९आणि 
न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 
दि.०४.०९.२०१८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


A 


om 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का- नऊ 


या पदाची कामे बाहय 

स्रोतांकडुन (Out Sourcing) 

करुन घेण्यात यावी. 

खानसामा वर्ग या पदांची कामे बाहय स््रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 


स्वयंपाकी या पदांची कामे बाहय स्त्रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
२० | पहारेकरी या पदांची कामे बाहय स््रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
ee 
| Pee 


१७ | पुस्तक बांधणीकार 


सफाईंगार या पदांची कामे बाहय Slaps 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
या पदांची कामे बाहय स्त्रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 


“वस्तीगृह अधिक्षक (AISA) चे काम प्रशासकोय अधिकारी जारा किवा कक्ष अधिकारी किवा सहायक यांना सोपविण्यात यावे. 
उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अनुक्रमांक १३ येथील ३ सहायक पदांपैकी १ सहायक "वसतीगृह भांडारपाल" म्हणून काम 
पाहील. तसेच अनुक्रंमाक १६ येथील ९ शिपाई पदांपैकी २ शिपाई "ग्रंथालय परिचर" म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


